कोल्हापूर जिल्हा नियोजन समितीवर 
नामनिर्देशित सदस्य व विशेष निमंत्रित 
सदस्यांची नियुक्‍ती करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: डिएपी-२०२२/प्र.क्र.९५/का-१४८१-अ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २२ डिसेंबर, २०२२. 


पहा :- १ महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम, १९९८ 
२) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, २००० 
३) जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, कोल्हापूर यांचे पत्र 
क्र.जिनिस/का.१८/जिवायो/सदस्य नियुक्‍ती/२०२२-२३/३१९८,दि.२१.१२.२२. 


शासन निर्णय :- 

“महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, क्रमांक 
30/2000” मधील कलम ३ चा पोटकलम (३)(दोन) (ब) व (क) आणि पोटकलम ३(३) चार (फ) 
येथिल तरतूदीनुसार सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “अ” मध्ये दर्शविलेल्या, विधीमंडळ/संसद 
सदस्यांमधून नामनिर्देशानाच्या ०२ सदस्यांची, जिल्हा नियोजनाचे ज्ञान असलेले ०४ नामनिर्देशित 
सदस्य तसेच सामान्यपणे जिल्हा नियोजन समितीच्या क्षेत्रातील निवासी असलेल्या व जिल्हा 
नियोजनाचा अनुभव असलेल्या १४ व्यक्तींची “विशेष निमंत्रित सदस्य” म्हणून कोल्हापूर 
जिल्ह्याच्या जिल्हा नियोजन समितीवर नियुक्‍ती करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, कोल्हापूर यांनी उपरोक्‍त 
आदेशा सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणावेत. 

३. कोल्हापूर जिल्हा नियोजन समितीवर वरील नमूद नामनिर्देशित सदस्य तसेच विशेष 
निमंत्रित सदस्य यांच्या करण्यात आलेल्या नियुक्त्या पुढील आदेश होईपर्यंत किंवा शासनाकडून 
सदर नियुक्त्या रद्द होईपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल, तोपर्यंत अबाधित राहतील. 

छ. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२१२२२१५२८३५२०१६ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by SANJEEV HARISHCHANDRA 
SANJEEV एत 
DN: CN = SANJEEV HARISHCHANDRA DHURI, ७ 
harashtra, O 


HARISHCHANDRA = IN, S = Mal ra, O = GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, OU = PLANNING DEPARTMENT 
ate र 


DHURI Date: 2022.12.22 15:92:08 40530 
(सं. ह. धुरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१. मा 

२. मा 

३. मा 

४. मा 


4 


. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

. उप मुख्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

. पालकमंत्री तथा अध्यक्ष, जिल्हा नियोजन समिती, कोल्हापूर यांचे खाजगी सचिव 
. कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य नियोजन मंडळ, महाराष्ट्र, मंत्रालय, मुंबई 


— 


4 


— 


es 
4 
न्न 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०२२/प्र.क्र.९५/का-१४८१-अ 


६. 
७, 
८ 

र्‌. 


मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे 


. जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, कोल्हापूर 


उपआयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, पुणे विभाग, पुणे 


. जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, कोल्हापूर 
. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर 

. निवड नस्ती, नियोजन विभाग, का-१४८१ अ. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०२२/प्र.क्र.९५/का-१४८१-अ 


झासन निर्णय क्रमांक: डिएपी-२०२२/प्र.क्र.९५/का-१४८१-अ, दिनांक: २२ डिसेंबर, 2022 सोबतचे 


विवरणपत्र “अ 


| विधानमंडळ किंवा संसद सदस्यांमधून नियुक्‍त नामनिर्देशित सदस्य 
(अधिनियमातील कलम ३(३) दोन (ब) अनुसार) 


विधानसभा सदस्य 


अ.क्र सदस्याचे नाव पत्ता 

| श्री. संजय सदाशिवराव मंडलिक, | कागल, जि. कोल्हापूर 
लोकसभा सदस्य 

२ | डॉ. श्री. विनय विलासराव कोरे, पन्हाळा, जि. कोल्हापूर 


जिल्हा नियोजनासंबंधी ज्ञान असलेले नामनिर्देशित सदस्य 
(अधिनियमातील कलम ३(३) दोन (क) अनुसार) 


षि श्री. प्रतापराव अण्णासाहेब देडामुख ।मु. पो. नरंदे, ता. हातकणंगले, 
जि. कोल्हापूर 

2 | श्री. यशवंत केरबा नांदेकर मु.पो.तिरवडे, ता. भुदरगड, जि.कोल्हापूर 

3 श्री. अशोक काशीनाथ चराटी कमलकुंज निवास, साळगाव रोड, 
आजरा, जि. कोल्हापूर 

ha श्री. प्रसाद बाळकू खोबरे मु.पो.तारदाळ, ता. हातकणंगले, जि. 


कोल्हापूर 


जिल्हा नियोजनाचा अनुभव असलेले विशेष निमंत्रित सदस्य 
(अधिनियमातील कलम ३(३) चार (फ) अनुसार) 


| 9 श्री. भरमु सुबराव पाटील मु.पो.बसर्गे, ता.चंदगड,जि.कोल्हापूर 
२ श्री. राजे समरजितसिह विक्रमसिह | कागळ हाऊस, २४९, इ वॉर्ड,विवेकानंद 
घाटगे कॉलेज जवळ, नागाळा पार्क, कोल्हापूर 

3. श्री. अमल महादेवराव महाडिक मु. पो. शिरोली पु. ता. हातकणंगले, 
जि.कोल्हापूर 

aa श्री. सत्यजित शिवाजीराव कदम २८६, ई, रो-हाऊस, बी-३, शिंदे 
रेसिडेन्सी, रुईकर कॉलनी, कोल्हापूर 

५ श्री. राहूल बजरंग देसाई मु.पो.गारगोटी, ता. भुदरगड, जि. 
कोल्हापूर 

६ । श्री. अमित गजानन कामत प्लॉट नुं.११०, चितामणी, आर.के.नगर 
सोसायटी, नं.१, मोरेवाडी, कोल्हापूर 

ke श्री. अशोकराव GISRTA माने wat, अर्जुनवाड रोड, शिरोळ, 
ता. शिरोळ, जि. कोल्हापूर 

¢ श्री. सत्यजीत बाळासाहेब पाटील  । चौगले गल्ली, सोनाली, ता. कागल, 


जि. कोल्हापूर 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०२२/प्र.क्र.९५/का-१४८१-अ 


९ श्री. शिवाजी सुभाष चौगुले मु. पो. पंडेवाडी, ता. राधानगर, 
जि. कोल्हापूर 

णं श्री. चंद्रकांत लक्ष्मणराव मोरे मोरे पानंद, शिरढोण, ता. शिरोळ, जि. 
कोल्हापूर 

| 99 १ | डॉ.श्री.दशरथ गणपती काळे रा.अ.लाट, ता. शिरोळ, जि. कोल्हापूर 

१२ | ait. संजय शिवाजीराव पोवार १२३०, ई वॉड, राजारामपूरी १० वी गल्ली, 
कोल्हापूर 

१३ | श्री. अंकुश रामचंद्र निपाणीकर १४५३, वॉर्ड, राजारामपूरी १० वी गल्ली, 
कोल्हापूर 

शि श्री. अभयकुमार आप्पासाहेब मगदूम ।मु. पो. माणगाव, ता. हातकणंगले, 
जि.कोल्हापूर 


SANJEEV HARISHCHANDRA DHUBI 
HARISHCHANDRA 
DHURI PLANNING DEPARTMENT 


(सं. ह. धुरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


URI, C = IN, 5 = Maharashtra, O = 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


DN: CN = SANJEEV HARISHCHANDRA 
DHi 


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU = 


